अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, 
गट - अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० (दिनांक 
१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९) रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२२/प्र.क्र. ८३ /का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभागाचे , शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 


शासन परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील “अपर संचालक, गट - अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० (दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक 
३१/१२/२०१९ या कालावधीची) रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत 


आहे. 


2. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, गट - अ " संवर्गाची सदरील तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे: 


(१ ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
(2) ज्येष्ठतासूचीतील अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा शासन अधिसूचना सामान्य 
प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/बारा, दिनांक २१ जून, १९८२ नुसार फक्त “अपर संचालक, गट - 


अ” या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 


(३) ज्येष्ठतासूची मा. उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अंतिम 


निकालाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “अपर संचालक, गट - अ” या संवर्गातील पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांची नांवे समाविष्ट असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेनंतर त्यांची पदोन्नती 
नियमित करण्यात येईल व त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावाचा समावेडा "अपर संचालक, गट - अ" या संवर्गातील 


पदावर ज्येष्ठतासूचीमध्ये योग्य त्या स्थानी समावेश करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२२/प्र.क्र. ८३ /का.१४२७ 
४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक 
व सोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित 
अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूचीसंदर्भातील आक्षेप/ त्रुटी याबाबत 
संबंधितांनी तात्काळ निवेदन सादर करावे. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध 
अभिलेख्यांवरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाशीघ्र (पंधरा दिवसात) पाठवावीत. याबाबत 
आक्षेप / माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे गृहित धरुन पुढील उचित कार्यवाही 


करण्यात येईल. 


ae महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन परिपत्रक उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२२१००३१७५७०४१५१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


P R A K. A S H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=290259e87b0960801edc01f52214ff1 b58c7e3c653fb93bef 
856fb92941b9d7, 


pseudonym=9BF6D0531D2000AFE303DD6B121929E620415491, 

BA B A N RAO G H A D G E serialNumber=77E1EBA3AEC9A06754 1 0DB6FA1A645387767189322 
F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2022.10.03 18:01:33 405'30' 


(प्र.ब.घाडगे) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 
2) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठसू-१९२२/प्र.क्र.८३/का.९४२७, दिनांक ३/१०/२०२२ सोबतचे "परिशिष्ट -- अ” 


TA व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अपर संचाळक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १/१/२०२० (दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक ३१/१२/२०१९ रोजीची तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची 

सेवा ea 

ज्येष्ठता siesta ee पयांची aera ते संवर्गातील सेवेच्या | करण्यासाठी सेवानिवृत्तीचा 
; ऱ्याचे Ata जातीचा प्रवर्ग | प्रवेशाचा | जन्मदिनांक पाशात fate याता तता as व्यक शेरा 

क्रमांक ae प्रारंभाचा दिनांक | स्थानापन्नता सुरू दिनांक 

प्रकार ae 

झाल्याचा दिनांक 
१/१/२०१९ ३१/१२/२०१९ 


4 प - पदोन्नती 


